नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील सहायक संचालक, नगर रचना 
(गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०१५ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिद्ध करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. टिपीव्ही-१७१५/२३/प्र.क्र.०२/नवि-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक :- १३ जुलै, २०२०. 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक : टिपीव्ही-१२/१३/प्र.क्र.२२/नवि-२७, दि.०४.०३.२०१४. 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक : टिपीव्ही-१२/१३/१०३०/प्र.क्र.१७६/नवि-२७, दि.०४.०३.२०१४. 
शासन पत्र समक्रमांक, दि.०९.०७.२०१५. 
संचालक, नगर रचना, पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/ससंनर/अंज्येसु/२०१५/प्रशा-१/१७२५, दि.१४.०३.२०१८. 
५. शासन आदेशा क्रमांक : पदोन्न-१३१५/१२२३/प्र.क्र.२०३/नवि-२७, दि.२६.०४.२०१९. 


Cc WwW AD -5 


परिपत्रक : 

नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सहायक संचालक, 
नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१५ ची प्रारुप ज्येष्ठता सूची संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन पत्रान्वये 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर प्रारुप ज्येष्ठता सूचीवर प्राप्त हरकती / सूचना विचारात घेऊन संदर्भाधीन क्रमांक 
१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे पदोन्नतीने व सरळसेवेने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता 
निश्चित करुन त्यानुसार सहायक संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१५ ची अंतिम ज्येष्ठता 
सूची प्रसिध्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


०२. संचालक, नगर रचना, पुणे यांचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ मधील 
नियम ७ मधील तरतूद तसेच सामान्य प्रशासन विभाग यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३४८/का.१२, दि.१३.०१.२०२० 
अन्वये दिलेले अभिप्रायानुसार सहायक संचाळक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१५ ची अंतिम 
ज्येष्ठता सूची सोबतच्या परिशिष्ट-अ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

०३. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेताक २०२००७१३१२३४१४५९२५ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by ४8४ KARBHARI 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, CHAUDHARI 
Date: 2020.07.15 12:16:26 +05'30’ 
(विजय चौधरी) 
सहपत्र :- परिशिष्ट-अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सर्व संबंधित सहायक संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
(संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टिपीव्ही-१७१५/२३/प्र.क्र.०२/नवि-२७ 


प्रत - 
१. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (३-प्रती) 
२. सर्व विभागीय सह संचालक, नगर रचना. 
३. कक्ष अधिकारी (का-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. कक्ष अधिकारी (१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवडनस्ती (नवि-२७. 


KKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट-अ 
शासन परिपत्रक क्र.टिपीव्ही-१७१५/२३/प्र.क्र.०२/नवि-२७, दि.१३ जुले, २०२० चे सहपत्र 
सहायक संचाळक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१५ ची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


पदोन्नती 
aed नांव प्रवर्ग जन्मतारीख | पतर नियुक्‍ती दिनांक ila ज्येष्ठता दिनांक iil ot शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक केल्याचा दिनांक मार्ग झाल्याचा दिनांक 
दिनांक 


किड अ 


ae ae आहत ae ae 
ee .मा.व. (वैध २६-०२-८ -०१-९८ ।सरळसेवा -०१-९८ 0८.२२ |बा.इ.साव्हल, 
.३०.०६.२०१७ रोजी 


.३१.१२.२०१९ रोजी 


०१-१०-०३ 


Pe) 
a 
“4 ve) 
वि 
a 

ay 
4 

90] 
~ 2 
gx 4 
०” 4 
A 

nw 

fe) 

(७ 

ली 

AU 

nw 

? 
A 

होड 

vw 

° 
E 

a 

0 

होड 

wv 
ios 

a 

A 

8 

ay 

ऱ्य 


श्री.चंद्रप्रकाश भ.ज.ब त 
ऱ्ह ५-१२-६१ ०७-०१-८५ ०५-१०-९९ ।पदोन्नती 
शिवकुमार सिंह (वैध) 
८. श्रि.बिजयकुमार राम | भ.ज.ब 
गोस्वामी (वैध) 
खुला ०१९१-१०-०३ 


श्री.रविंद्र दत्तात्रय 
sist ae खुला १०-०९-६१ ३१-१०-८५ ०१-१०-०३ ।पदोन्नती ०१-१०-०३ 


०६-०६-०१ 


०१-१०-०३ 


१३-०६-०८ १३-०६-०८ 


२८-०२-२५ 


श्री. प्रकाश रामचंद्र 
a) अज. (वैध) । २६-०२-६७ १२-०१-८७ १३-०६-०८ ।पदोन्नती 
ठाकूर 
श्री.मनोहर यशवंत 
खुला १४-०१-६३ ०३-०१-८३ ०८-०८-०८ |।सरळसेवा 
भार्गवे 


Page 1 of 5 


२१-०६-०८ | २९-०६-०८ | ३१९-०७-१९ 


wo 


रि हिं 


०८-०८-०८ २१९१-०१-२१ 


wo 


०८-०८-०८ २३२०-०६-२० 


पदोन्नती 


ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्मतारीख | त प्रवेश नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तीचा ज्येष्ठता दिनांक नियमित सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक केल्याचा दिनांक मार्ग झाल्याचा दिनांक 
दिनांक 
विली क क विकळ 


संजय शांताराम 
ee [a ol: 
भ.ज.क 
२३-०५-७० १८-०८-९४ ०८-०८-०८ ।सरळसेवा ०८-०८-०८ ३१-०५-२८ 
(वैध) एम.टेक. (T & CP) 
अ.जा. (वैध ८ ८-०८-०८ ।सरळसेवा ८-०८-०८ ite 
जगन्नाथ ८.२०१७ 
रव न्या अ.जा. (वैध) | १२-०८-५९ । १०-११-८९ । २१९१-०६-०८ |पदोन्नती २१-०६-०८ | ०५-१९-०८ | ३१-०८-१७ |बी.ई.सिव्हिल २१.०८.२०९ 
सदामते रोजी सेवानिवृत्त 
पवि ३१.०५.२०१५ 
मा.ब. (वैध ७ ८ ४-०७ ।पदोन्नती ४-०७ 
र सरस sont wee 


इ.मा.ब. (वैध)| १७-०१-६० ०२-०६-८० २१-०६-०८ ।पदोन्नती २१९१-०६-०८ o8-ol9-08 32-08-2¢ ।बी.ई.सिव्हिल, दि.३१.०१.२०१ 
रोजी सेवानिवृत्त 
एम.टेक. (T & CP) 


संजय बाळकृष्ण पवि 
१९ १२-०७-६३ ०२-०६-८६ ३०-०८-१२ ।सरळसेवा ३०-०८-१२ ३१-०७-२१ 
सावजी एम.टेक. (T & CP) 


श्री.जितेंद्र लक्ष्मण .एल.बी., 
०९-०६-७० | ११-१०-९३ | ३०-०८-१२ सरळसेवा ३०-०८-१२ ३०-०६-२८ 
एल.एल.एम., 
आयटीपीआय 
इमाव) 
खुला २३-०८-६६ ०८-०३-९९ ३०-०८-१२ |सरळसेवा ३०-०८-१२ ३१-०८-२४ ।बी.ई.सिव्हिल age (खेळाड) 
बर्गवारीसाठी राखीव 
पदावर 
SHIT. (वैध)| २१-०८-६३ | ०४-०३-८६ | ३०-०८-१२ सरळसेवा 20-06-82 ३१९१-०८-२१ एप नाव 
जीईसीटी, 
एम.प्लॅनिंग, अर्बन 


Page 2 of 5 


पदोन्नती 


ज्येष्ठता : खात्यात प्रवेश नियुक्तीचा हित, नियमित । सेवानिवृत्तीचा 
ज्ये iis नांव प्रवर्ग जन्मतारीख | स्तर नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तीचा ज्येष्ठता दिनांक नियमि से ताचा । जेक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक केल्याचा दिनांक मार्ग झाल्याचा दिनांक 
दिनांक 
Ee ee a ee ee: ६..- ||” ee -.९-.. 


इमाव महिला उमेदवार 
इ.मा.व. (वैध) २४-०१-६६ ३-०९-९६ ३०-०८-१२ सरळसेवा ३०-०८-१२ ३१-०१-२४ |।एम.टेक., एलएलबी i s 
उपलब्ध न झाल्याने 


(मूळ WT इमाव) 


अराखीव महिला 


श्रीमती जयश्रीराणी त्र : re डी.सी.ई., एएमआयई, 
Sa. (वैध) -१२-६७ ०८-०१-९६ ३०-०८-१२ सरळसेवा ३०-०८-१ ३१-१२-२५ 
बाळकृष्ण सुर्वे एम. टेक. 


प्रभाकर थुल 


बी.ई., एम.ई. (T & a 
पदावर 


अ.जा. (वैध ७ ८ ४ ।पदोन्नती 4 २ 
गंगाधराव सरपाते [CN | BOR a || 
२८ २८ यातन खुला ०७-०४-६८ ०७-०१-०३ ६-०३-१४ ।सरळसेवा ०६-०३-१४ ३०-०४-२६ 
पाटील ए.आय.टी.पी. 


०७-०५-६८ ११-११-९१ ०६-०३-१४ ।सरळसेवा ०६-०३-१९४ ३१९१-०५-२६ 
मारुतीराव देशमुख एम.टेक. (T & CP) 


०६.०३.२०१९४ हा 
डीसीई, व्हॅल्युएशन  ।मानीव दिनांक देण्यात 
श्री.नरेंद्र म. बोरनारे १७-०७-६१ | ०२-०५-८६ | ०६/०३/२०१४ |पदोन्नती ०६-०३-१४ ३१-०७-१९ |सव्हेइंग, आला आहे. 
एम.टेक.(सिव्हील) ।|दि.३१.०७.२०१९ रोजी 
सेवानिवृत्त 


डू ढु श्रीमती दिशा द : नी डी.सी.आर.ई., 
३ ३ | खुला ८-१०-६८ ०५-१२-९५ ६-०३-१४ ।पदोन्नती ०६-०२३-१४ॅ ३१-१०-२६ वी 
प्रभाकर सावंत बी.ई.सिव्हिल.,07९ 


Page 3 of 5 


पदोन्नती 


ज्येष्ठता : खात्यात प्रवेश दिनांक नियुक्तीचा तितके नियमित । सेवानिवृत्तीचा 
= ial नांव प्रवर्ग जन्मतारीख | स नियुक्‍ती दिनांक ie ball ज्येष्ठता दिनांक ran . eT | जैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक केल्याचा दिनांक मार्ग झाल्याचा दिनांक 
दिनांक 
(ह| ee | ee “रर 


एम.टेक 


१२ 
गृ . . 
,ई.सिव्हिल, एम.ई., 
३०-०६-२६ ‘ 


श्री.धनंजय 4 
33 33 ena भ.ज.क ७-०८-६८ १७-०८-९९ ०६-०३-१४ ।सरळसेवा ०६-०३-१४ 
शिवगोंडा खोत 
wees ao 
एम.टेक. 


.कशार दत्तात्रय LAL. 2 
3 १०-०६-६८ ४-०६-९१ ०६-०३-१४ ।पदोन्नती ०६-०३-१४ 
गिरोल्ला (वैध) 
श्री. बाबाराव = 
अ.जा. (वैध) | ०१-९७-६८ | १९-११-९३ | ०६-०३-९४ |सरळसेवा | ०६-०३-१४ 


श्री.नवनाथ भ.ज.ड व 
ane ०२-०८-६८ ०१-०१-९१ ०६-०३-१४ ।पदोन्नती ०६-०३-१४ 
भाऊसाहेब नागरगोजे (वैध) 
श्रीमती बनमाला 
खुला १४-०७-७१ ०९-०७-९९ ०६-०३-१४ ।पदोन्नती ०६-०३-१४ 
प्रकाश कोकजे 
श्री.संजयकुमार वि.जा.अ : : 
Sea ८-०४-६७ १६-१२-९३ ०६-०३-१४ ।पदोन्नती ०६-०३-१४ 
नेमीचंद चव्हाण 
खुला 


au 

“ G 
au au au au 
“0 (५ an 


¥ BN 
२५ २५ 


8 


mm 


RR-0C-RE 


au 
G 


२३१९-०७-२९ 


३०-०४-२५ 


oy 
re 


बी.ई.सिव्हिल 


AU 
re) 


२२-१०-८४ 


३०-०६-२४ 


oy 
es) 


एम.प्लॅनिंग, अर्बन, 
प्लॅनिंग, एम.ई., टी 
अँन्ड सीपी 
श्री.प्रदीप लक्ष्मीदास | भ.ज.ब : 
ee १५-०६-६६ ०६-०३-१४ ।पदोन्नती ०६-०३-१९४ 


उज्ज्वला ह 


एम.टेक. (T & CP) 


= - 30,22. 2028 रोजी 
३०-११-१६ 
३०-०४-२० ।बी.ई.सिव्हिल ae 
30-08-20 ।बी.ई.सिव्हिल शंक 
.३०.०६.२०१७ 
३०-०६-१७ ।बी.ई.सिव्हिल रोजी सेवानिवृत्त 


.रमेश सखाराम व.जा.अ डु 

गट १६-०४-६ १७-१०-८६ | ०६-०३-१४ |।पदोन्नती ०६-०३-१४ 
राठोड (वैध) 
अ.जा. (वेध) | ०४-०६-६२ १०-११-८९ ०६-०३-१४ ।पदोन्नती ०६-०३-१४ 
कांबळे 
श्रा.प्रभाकर २ २ 
रामभाऊ वळसे 


Yo 
wR 
BR 
BR 


Yo 
BR 
BR 
डर 


Page 4 of 5 


पदोन्नती 
नियुक्‍तीचा व्यतत तितक नियमित सेवानिवृत्तीचा 
मार्ग झाल्याचा दिनांक 
दिनांक 


१ |e, ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १९ | ९ | 
oa ae ape ,३१.०५.२ जी 
डड डड खुला १९-०५-५७ २४-०८-८४ ०६-०३-१४ ।पदोन्नती ०६-०३-१४ 32.04.24 late faa २३१.०५.२०१५ 
कुलकर्णी सेवानिवृत्त 
२०१९ 
४५ TES १०-०१-६१ | Yoo cy | ०06६-०३-१४ ।पदोन्नती ०६-०३-१४ ३१-०१-१९ |बी.ई-सिव्हिल payee 
रघुनाथराव AS रोजी सेवानिवृत्त 
४६ | ४६ a १४-१०-६० | १३-०३-८१ | ०६-०३-१४ |पदोन्नती ०६-०३-१४ ३१-१० as 
शैलेश डहाके बी.ई.सिव्हिल सेवानिवृत्त 
बाळकृष्ण 9 
oe | का "९०८८४ | ०6०३९ |्तेलती [ ०९०३९४ [=| stooen fitter. per Eo 


श्री.सुरेश लक्ष्मणराव बी.ई.सिव्हिल, 
we | xe Se २६-०१-६५ २५-०६-९० ०६-०३-१४ ।पदोन्नती ०६-०३-१४ ई.सिव्हि 
कमठाणे ए.आय.टी.पी. 
४९ क्या ल ९-०३-७ २३-०९-९६ ६-०३-१४ |।पदोन्नती ६-०३-१४ ३१-०३-२८ 
fo} ठ fo} fo} ठ fo} ठ fo} fo} 
लक्ष्मण वाघमोडे (वैध) एम.टेक (T & CP) 
प्रसाद स का डू क 
गायकवाड 
न| आह. a अ.जा. (वैध) | ०९-११-७७ ११-०४-१४ ११-०४-१४ |सरळसेवा ११-०४-१४ ३०-११-३५ ।बी.आर्च. र 
कवाडे आहे. 
५२ | ५२ (ठे यं अ.ज. (वैध) | ०४-०५-८१ | २१-०६-१४ | २१-०६-१४ |सरळसेवा २१-०६-१४ ३१-०५-३९ ।बी.आर्च. ie 
उईके आहे. 


ज्येष्ठता ल खात्यात प्रवेश दिनांक 
नांव प्रवर्ग जन्मतारीख नियुक्‍ती दिनांक 


: व्यक शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक केल्याचा दिनांक 


श्री.मोमीन मोहम्मद हृ डी.सी.ई., बी.आर्च., | सेवाज्येष्ठता गमावली 
क्य क्य वाटो इ.मा.ब. (वैध) | २०-०६-७६ ०४-०८-१४ ०४-०८-१४ ।सरळसेवा ०४-०८-१४ ee 30-08-3¥ प्लॅसिंग जार 

हुसैन एम. (रिजनल) , 
** सदर अधिकाऱ्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी अद्याप संपुष्टात आणण्यात पल्याने त्यांच्या नावाचा समावेश ज्येष्ठता यादीमध्ये करता येण , यास्तव, त्यांचे नाव वेगळे दर्शविण्य 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2020.07.15 12:16:51 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 5 of 5 


